बीम्स प्रणालीस संलग्न आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा 
राबविण्याकरीता गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, औरंगाबाद, अंतर्गत असणाऱ्या 
कार्यकारी अभियंत्यांना संवितरण अधिकारी घोषित 
करणे बाबत 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. ईप्रशा २०१२/ (३३३/२०१९) / लपा भाग-२(निवसं-२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:१४/०९/२०२३ 
संदर्भ- १.जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. ईप्रशा २०१९/३३३/२०१९)/ळलपा भाग-२ दि.२८/१२/२०२१ 
२.अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई-प्रशासन मंडळ, पुणे या कार्यालयाचे पत्र क्र.जा.क्र. जईप्रम/ 
४५/ सन २०२३, दि.२०.१.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, औरंगाबाद यांचा प्राप्त प्रस्ताव. 
प्रस्तावना 
वित्त विभागाच्या दिनांक २ मार्च, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जलसंपदा विभागाच्या सर्व पाटबंधारे 
महामंडळामध्ये दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून Integrated Finance Management System (IFMS) या स्वीय 
प्रपजी लेखा कार्यप्रणालीचा वापर अनिवार्य केला आहे. 
त्यास अनुसरून विहीत वेळेत सदर प्रणालीचा वापर सुरू व्हावा या करिता, वित्त विभागाच्या सहमतीने 
जलसंपदा विभागाने दि.२८/१२/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपुर, 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव आणि 
कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे महामंडळा अंतर्गत असणाऱ्या १२९ विभाग प्रमुखांना संवितरण अधिकारी 
घोषित केले होते. सदर शासन निर्णयान्वये (परिशिष्ट 2) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद या महामंडळाकडील ३६ कार्यकारी अभियंता यांना "आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा अंतर्गत वितरण 
अधिकारी (Disbursing Officer under PLA Account) घोषित करण्यात आले होते. 
परंतु संदर्भ क्र.२ नुसार प्राप्त प्रस्तावानुसार वाढीव १० कार्यकारी अभियंता कार्यालयांना नवीन संवितरण 
सांकेतांक घोषित करणेसाठीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने सदरहू प्रणालीसाठी गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत असणाऱ्या १० विभाग प्रमुखांना संवितरण अधिकारी 
घोषित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय 
१. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद या कार्यालयाकडील सद्य:स्थितीत कार्यान्वित 
असलेले स्वीय प्रपंजी लेखा खाते क्र. ९१९० योजना सांकेतांक क्र.८४४३००८१ कोषागार कार्यालय औरंगाबाद 
येथे आहे. सदर स्वीय प्रपंजी लेख्यामधून निधी आहरणासाठी कार्यकारी संचालक यांना प्राधिकृत करण्यात 
आले आहे. परंतु नवीन विकसित होणाऱ्या Integrated Finance: Management System (FMS) या 
msc! महामंडळ अधिनिस्त कार्यकारी अभियंता यांचेकडून औरंगाबाद कोषागारातील महामंडळाच्या 
स्वीय प्रपंजी लेख्यामधून रक्‍कम वितरीत करणे आवश्यक असल्याने सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मधील 
यादीतील १० कार्यकारी अभियंता यांना "आभासी स्वीय प्रपंजी लेखा अंतर्गत वितरण अधिकारी (Disbursing 
Officer under PLA Account) घोषितः करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचा संवितरण सांकेतांक सोबत दिलेल्या 
परिशिष्ट-अ मधील यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः SUS २०१२/ (३३३/२०१९) / लपा भाग-२(निवसं-२) 


२. 


प्रत. 


वित्त विभागाकडून, वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०१२/प्र.क्र.१२/ कोषा प्रशा ५, दिनांक- 
०२/०३/२०२१ नुसार पुढील कार्यवाही करावी. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची दक्षता महामंडळाकडून तसेच 
ई-प्रशासन मंडळाकडून घेणेत यावी. 


. सदर आदेश वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६२/२३/कोषा प्रश्ा.५, दि.२२/०६/२०२३ मान्यतेनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०९१४१७०६३१०९२७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकीत करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by BHARATI DASHRATH JADHAV 
B H A RAT | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7e4fb00a1 6ff039bc787 13b65ebf939067638095e4774 
D A S H R AT H 299db0370bfa6863fdb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=6BA24877A7E071D1415C4E0D75A48AF359BD9 
DB168D3B4A3BD52CB4F 107B3F 1D, cn=BHARATI DASHRATH 
JADHAV ras 
Date: 2023.09.14 17:08:47 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य. 
३. सर्व मा.मंत्री मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. विरोधी पक्ष नेते विधान परिषद / विधानसभा. 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (ले व को), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०, 


११ 


सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/ जळगांव / औरंगाबाद/ठाणे.. 

मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.. 
अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ईप्रशासन मंडळ, पुणे. 

कार्यासने अर्थ-१/२/लेखा/ निवस, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
लपा/ निवसं-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईप्रशा २०१२/ (३३३/२०१९) / लपा भाग-२(निवसं-२) 


शासन निर्णय क्र.ईप्रशा २०१९/(३३३/२०१९) लपा भाग-२ (निवसं-२), दि.१४/०९/२०२३ चे सहपत्र 


परिशिष्ट अ 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
औरंगाबाद कोषागारातील स्वीय प्रपंजी खाते क्र.3१०१००९१९० योजना अंतर्गत कार्यकारी 


अभियंता यांना स्वीय प्रपंजी लेखा अंतर्गत संवितरण अधिकारी संकेतांक वाटप करण्यात आला आहे. तो 


खालील ARIA रकाना क्रमांक ६ मध्ये नमूद केला आहे. 


अ. | विभागीय कार्यालय । कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता संबंधीत डी.डी.ओ. संवितरण 
क्र. (पिन कोड सहित) कार्यकारी क्रमांक अधिकारी 
अभियंता यांचा सांकेतांक 
मोबाईल नंबर (Disbursing 
Officer Code) 
a २ 3 8 4 & 
| कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, नांदेड | ९५०३६८८७३२ | ३४०१००३९०५ । ३१०१३९९१९० 
नांदेड पाटबंधारे पाटबंधारे विभाग (दक्षिण), 
विभाग (दक्षिण) नांदेड | चैतन्यनगर, नांदेड, 
ता.जि.नांदेड, 
पिन-४३१६०५ 
2 । कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, नांदेड | ९५०३६८८७३२ | ३४०१००३९६३ । ३१०१३८९१९० 
नांदेड पाटबंधारे पाटबंधारे विभाग (उत्तर), 
विभाग (उत्तर) नांदेड | नांदेड, जंगमवाडी, 
ता.जि.नांदेड, 
पिन-४३१६०५ 
3 । कार्यकारी अभियंता, । कार्यकारी अभियंता, पूर्णा | ९९७०३७८०३९ । ३८०२००४३४८ । ३१०१४०९१९० 
पूर्णा पाटबंधारे पाटबंधारे विभाग, 
विभाग, बसमतनगर. | बसमतनगर, नांदेड 
पिन-४३१७१२ 
४ | कार्यकारी अभियंता, | कार्यकारी अभियंता, sed | ८५५४०८०००० | ३४०१००३९८८ । ३१०१४१९१९० 
उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प, । पेनगंगा प्रकल्प, विभाग 
विभाग क्र.१, नांदेड । क्र.१, नांदेड, चैतन्यनगर, 
नांदेड, ता.जि.नांदेड 
पिन-४३१६०५ 
५ | कार्यकारी अभियंता, | जायकवाडी वसाहत,नगर | ९८९०५९०४८० । ३३०१००४३३९ । ३१०१४२९१९० 
जायकवाडी पाटबंधारे | रोड, बीड,ता.जि.बीड 
विभाग क्र.३, बीड पिन-४३११२२ 
६ । कार्यकारी अभियंता, | सिचन भवन, अंबाजोगाई | ९५८८४६३५६३ | ३३०८००४१६८ । ३१०१४३९१९० 
माजलगाव पाटबंधारे । रोड, परळी (वै) ता.परळी, 
विभाग, परळी. जि.बीड, पिन-४३१५१५ 
७ | कार्यकारी अभियंता, | सिचन भवन जूना औसा  । ९४०४२२१९७४ । ३७०१००४२५५ | ३१०१४४९१९० 
लातूर पाटबंधारे रोड, सिंचन भवन, लातूर, 
विभाग क्र.१,लातूर । पिन-४१३५१२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः SUR २०१२/ (३३३/२०१९) / लपा भाग-२(निवसं-२) 


अ. । विभागीय कार्यालय | कार्यालयाचा पूर्ण पत्ता संबंधीत डी.डी.ओ. संवितरण 
क्र (पिन कोड सहित) कार्यकारी क्रमांक अधिकारी 
अभियंता यांचा सांकेतांक 
मोबाईल नंबर (Disbursing 
Officer Code) 
२ ३ 8 दु & 
८ | कार्यकारी अभियंता, | सिचन भवन जूना औसा  । ९४०४२२१९७४ | ३७०१००३९६३ । ३१०१४६९१९० 
लातूर पाटबंधारे रोड, सिंचन भवन, लातूर, 
विभाग क्र.२, लातूर । पिन-४१३५१२ 
९ । कार्यकारी अभियंता, | सिंचन भवन, आनंद नगर, | ९८८१२१८०४७ | ३५०१००३९०५ । ३१०१४५९१९० 
उस्मानाबाद उस्मानाबाद, 
पाटबंधारे विभाग पिन-४१३५०१ 
क्र.१, उस्मानाबाद 
i ० | कार्यकारी अभियंता, | दत्त मंदिर जवळ पाटबंधारे | ९४२३३४५६०८ । ३५०६००४३२४ | ३१०१४७९१९० 
उस्मानाबाद वसाहत उमरगा, 
पाटबंधारे विभाग पिन-४१३६०६ 
क्र.२, उमरगा 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


